सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभागातील मा. 
प्रधान सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहाय्यक 
स्थित असलेल्या कार्यालयीन दालन क्रमांक 
३११-अ विस्तार मधील दुरुस्ती खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देणे व निधी वितरित 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. सववि (दुरुस्ती)-२०१८/प्र.क्र.५८५/आस्था-०२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७ जानेवारी, २०१९ 


संदर्भ :- (१ कार्यकारी अभियंता,इळाखा शहर, मुंबई-१ यांचे पत्र क्र.इडावि/ प्रशा/द./११०१८ , 
दि.२७.११.२०१८ 
(२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे कार्यादेश क्र.सववि(दुरुस्ती)२०१८/प्र.क्र.५८५/ 
आस्था-२ दिनांक १७.१२.२०१८ 


प्रस्तावना :- 


मंत्रालय विस्तार इमारतीतील तिसऱ्या मजल्यावरील मा. प्रधान सचिव (सहकार) यांचे स्वीय 
सहाय्यक स्थित असलेले कार्यालयीन दालन क्र.३११-अ (विस्तार) मधील अत्यावश्यक दुरुस्तीची कामे 
करून घेण्याबाबत मा. प्रधान सचिव (सहकार) यांनी निर्देशित केल्यानुसार कार्यकारी अभियंता, मुंबई 
इलाखा शहर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई-१, यांचेकडून सदर दुरुस्तीच्या कामाकरिता सादर 
करण्यात आलेल्या एकूण रु.२,८१,८११/- (रुपये दोन लाख एक्याऐंशी हजार आठशे अकरा फक्त) 
एवढया अंदाजपत्रकीय खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची व निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


या arma निर्णयान्वये, मा. प्रधान सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहाय्यक स्थित असलेले 
कार्यालयीन दालन क्र.३११-अ (विस्तार) मध्ये एक ६ > ७ चे आर्तदालन तयार करणे, सदर 
आर्तदालनामधून तेथे स्थित असलेल्या वॉशरुमसाठी दरवाजा तयार करणे व वॉशरुमचा पूर्वीचा दरवाजा 
काढून तेथील जागा बंद करणे आणि सदर दालनामध्ये मा. प्रधान सचिव महोदयांच्या कार्यालयीन 
जागेच्या बाजूस काचेचे नवीन पार्टीडान टाकणे, तसेच, दालन क्रमांक ३११-अ मधील अत्यावश्यक 
दुरुस्तीची कामे या विभागाचे कार्यादेश क्रमांक सववि(दुरुस्ती)२०१८/प्र.क्र.१८५/ आस्था-२ दिनांक 
१७.१२.२०१८ अन्वये कार्यकारी अभियंता, मुंबई इलाखा शहर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई-१, 
यांचेकडे सुपूर्द करण्यात आले. याकरिता त्यांचेकडून खालील कामे नमूद करून सादर करण्यात 
आलेल्या रु. २,८१,८११/- (रुपये दोन लाख एक्याऐंशी हजार आठशे अकरा फक्त) एवढया 
अंदाजपत्रकीय खर्चास (प्रत संलग्न) प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः सववि (दुरुस्ती)-२०१८/प्र.क्र.५८५/आस्था-०२ 


कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, सा.बां.वि. यांच्या दिनांक २७.११.२०१८ 
च्या क्र.इशावि/प्रशा/द. /११०१८ अन्वये पाठविण्यात आलेले अंदाजपत्रक 
अ.क्र नमूद केलेली कामे कामाचा खर्च 
ae | सिमेटने भेगा पडलेली जागा लिपणे ३९९.८४ 
Q aaa दरवाजाच्या येथे ३ बाजूस २२३८०.७५ 
ग्रेनाईट बसविणे 
३ वाडरुमला दरवाजा बसविणे ७८५१.८३ 
४ ग्लास पार्टीडन १४२३५४.७३ 
५ ग्लास डोअर उघड/बंद करण्यासाठी BEX १४१२३.६० 
६ ग्लास पार्टीशनला सन कंट्रोल फिल्म लावणे १३५५२.०७ 
9 अटीचेंबर व स्वीय सहाय्यक यांची बसण्याची ३२९१६.२४ 
जागा यामध्ये सिलींगपर्यंत WER घालणे 
व अटीचेंबरमधील फॉलसिलींग ६५५३.०१ 
९ अटीचेंबरमधील फ्लोअरिंग ११४८५.१० 
Total २५१६१७.१७ 
+ GST 92% ३०१९४.०६ 
एकूण २८१८११.२३ 
पूर्णाकात एकूण २८१८११.०० 


२. अंदाजपत्रकामध्ये नमूद केलेली सर्व oF सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 
समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्यात आलेली असून त्यास अनुसरून या विभागाच्या समक्रमांकाच्या दिनांक 
१७.१२.२०१८ च्या आदेशान्वये मान्य करण्यात आळेला उक्त कामांबाबतचा रु. २,८१,८११/- (रुपये दोन 
लाख एक्याऐंशी हजार आठशे अकरा फक्त) इतका अंदाजपत्रकीय निधी याच शासन निर्णयान्वये, 
अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीद्वारे, आहरण व संवितरण अधिकारी संकेतांक क्रमांक ७१०१९०३६९६ 
यांना वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्र. खर्च "मागणी क्र.व्ही-२-३४५१-सेक्रेटरिएट आर्थिक सेवा , 
(०९०)-सचिवालयीन, ०१ सचिवाळयीन आर्थिक सेवा, (०१) (०१) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
(दत्तमत) (३४५१ ०३०४) १३ कार्यालयीन खर्च "या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घाळून तो सन २०१८-२०१९ च्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या रकमेचे आहरण करुन संबंधितांना वितरीत 
करण्याकरिता श्री. र. गं. TE , कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार,पणन व galery विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच डॉ. सुदिन 
गायकवाड , उप सचिव RAT), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. या ज्ञापनान्वये मंजूर केलेली रक्‍कम अधिदान व 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सववि (दुरुस्ती)-२०१८/प्र.क्र.५८५/आस्था-०२ 


लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून आहरित करुन संबंधितांना वितरीत करण्याची कार्यवाही आहरण व 
संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रण अधिकारी यांनी करावी. 


५. sr ames निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग- एक ते 
पाच प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांमध्ये सुधारणा करण्याबाबात मधील अनुक्रमांक १६, नियम 
क्रमांक ६४, अन्वये प्रशासकीय विभागास रु.४.०० लक्ष रकमेच्या मर्यादेपर्यंत प्रदान करण्यात आलेल्या 
वित्तीय शक्तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११७१६१५५५४४०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Geeta Hemant Rane 

G e e t a H e mM a Nn t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=CMTD, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bf016eb7 1db35b2d39a429504722a049bbb 
0c7289b5d48579124b6b1719e36b8, cn=Geeta 


R a Nn e Hemant Rane 


Date: 2019.01.17 16:20:57 +05'30' 


(गी. हे. राणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. कार्यकारी अभियंता,इळलाखा Wer, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, दुसरा मजला, 
२५ मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, 


प्रत, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, ( मुंबई/ नागपूर ) 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१/२, ( मुंबई/ नागपूर ) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

५. आहरण व संवितरण अधिकारी, रोखशाखा, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई-४०००३२ 
६. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

निवडनस्ती, आस्था-०२, सहकार, पणन J Tare विभाग, मुंबई-४०००३२. 


०८ Av AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


